"मा. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन 
मंडळ, मुंबई" यांच्या कार्यालयीन वापरासाठी 
“नवीन वाहन” खरेदी करण्याकरीता "विठोष 
बाब" म्हणून मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्र. रानिमं १०१९/प्र.क्र.८६/का.१४२६, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ मार्च, २०२१. 


वाचा :- 
१) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.६९/का. १४२६, 
दिनांक १७ जून, २०१९ 
२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.रानिमं-२०१९/प्र.क्र.७२/का-१४२६, 
दिनांक २६ जून, २०१९ 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.वाहन २०१६/प्र.क्र.५१/१६/विनियम, 
दिनांक २१.१.२०१७. 


प्रस्तावना :- 
नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.६९/का-१४२६, दिनांक १७ जून, 


२०१९ अन्वये “मा. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, मुंबई” यांची नियुक्‍ती करुन त्यांना 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.रानिमं-२०१९/प्र.क्र.७२/का-१४२६, दिनांक २६ जून, २०१९ 


अन्वये “मंत्री दर्जा” करीता असलेल्या सुविधा अनुज्ञेय करण्यात आल्या आहेत. सदर अनुज्ञेय 


सुविधांमध्ये “मा. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, मुंबई” यांना कार्यालयीन वापरासाठी 


शासकीय वाहनाचा समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या कार्यालयीन वापरासाठी “विशेष बाब” 


म्हणून "नवीन वाहन" उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.रानिमं-२०१९/प्र.क्र.७२/का-१४२६, दिनांक २६ जून, 


२०१९ अन्वये “मा. कार्यकारी अध्यक्ष (मंत्री दर्जा, राज्य नियोजन मंडळ” यांना अनुज्ञेय 


सुविधांनुसार व वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.वाहन-२०१६/प्र.क्र.५१/१६/विनियम, 


दिनांक २१/१/२०१७ अन्वये विहित केलेल्या शासकीय वाहन किंमत मर्यादा धोरणानुसार 


“मा. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, मुंबई” यांना “मंत्री दर्जा” असल्याने त्यांच्या 


कार्यालयीन वापरासाठी शासन मान्यतेने रुपये २०.०० लक्ष इतक्या किंमत मर्यादेत “विठोष बाब” 


म्हणून "नवीन वाहन" खरेदीस मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रानिमं १०१९/प्र.क्र.८६/का.१४२६ 


२. “Al कार्यकारी अध्यक्ष (मंत्री दर्जा, राज्य नियोजन मंडळ” यांचेकरीता "नवीन वाहन" 
खरेदीवर होणारा खर्च “मागणी क्र.ओ-७, ३४५१, १०१, नियोजन आयोग / नियोजन मंडळ, 


(०१)नियोजन आयोग मंडळ, (०१)(०१) राज्य नियोजन मंडळ (अनिवार्य, ३४५१०२०६, ५१-मोटार 


वाहने” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२१ करीता उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 


यावा. 


३. “Al कार्यकारी अध्यक्ष (मंत्री दर्जा, राज्य नियोजन मंडळ” यांच्या कार्यालयीन वापरासाठी 


“नवीन वाहन” खरेदी GEM पोर्टलवरुन करण्यासाठी आव्यक कार्यवाही करण्याबाबत “कक्ष 


अधिकारी, कार्यासन-१४२३, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ” यांना प्राधिकृत करण्यात येत 
आहे. 


४. “AL कार्यकारी अध्यक्ष (मंत्री दर्जा), राज्य नियोजन मंडळ” यांच्या कार्यालयीन वापरासाठी 


“नवीन वाहन” खरेदीस वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र. १२३/२०२१/व्यय-८, 


दि. २५/२/२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीने सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन निर्णय 


प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०३०२१६४५३२१८१६ असा आहे. 


सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


PRADNYA 
MAHALE 


(प्रज्ञा महाले ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१) मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२) मा. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

3) मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

४) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 

५) मा. उपमुख्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६) मा. कार्यकारी अध्यक्ष (मंत्री दर्जा), राज्य नियोजन मंडळ, मुंबई. 

७) मा. राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८) मा. मंत्री व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव (सवी, मंत्रालय, मुंबई. 

९) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

१०) मा. अध्यक्ष, विदर्भ विकास मंडळ, नागपूर. 

११) मा. अध्यक्ष, मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद. 

१२) मा. अध्यक्ष, उर्वरीत महाराष्ट्र विकास मंडळ, मुंबई. 

१३) मा. संसद सदस्य (सवी. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रानिमं १०१९/प्र.क्र.८६/का.१४२६ 


१४) मा. विधानपरिषद सदस्य (सवी. 

१५) मा. विधानसभा सदस्य (सवी. 

१६) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

१७) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालयीन विभाग (सवी, मंत्रालय, मुंबई. 

१८) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

१९) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

२०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

२१) विभागीय आयुक्त (सवी. 

२२) जिल्हाधिकारी (सवी. 

२३) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२५) नियोजन विभागातील सह सचिव/उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (सवी, मंत्रालय, 
मुंबई. 

२६) कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग ( व्यय-८ /विनियम) मंत्रालय, मुंबई. 

२७) कक्ष अधिकारी (कार्यासन-१४२१, १४२२, १४२३,१४२४), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


